नगरपाल Rw) कार्यालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील ३० अस्थायी 
पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: BWR १६२३/प्र.क्र.२५/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०२४ 


पहा : १) शासन निर्णय क्रमांक: होरिफ १६१३/प्र.क्र.२५/का-नऊ, दि.२१.०९.२०२३ 
२) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. होरिफ १६१६/प्र.क्र.१२६/का-९, 
दि.७.०१.२०२०. 
३) नगरपाल (ARH) कार्यालय यांचे पत्र क्र.३९/२०२४, दि.०९.०१.२०२४ 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ 


प्रस्तावना : 

नगरपाल (]ोरिफ) कार्यालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ३० अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.१ येथील 
शासन निर्णयानुसार दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
सदर मुदतवाढ आता संपुष्टात आलेली आहे. संदर्भ क्र.३ अन्वये नगरपाल कार्यालयाने सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार ३०अस्थायी पदांना पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत शासनास विनंती केली 
आहे. संदर्भ क्र.४येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
नगरपाळ Rm) कार्यालयातील 30 अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या 
कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

नगरपाल (RH) कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्ट 'अ' येथे दर्शविलेली ३० 
अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ या कालावधीत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 
२. या प्रकरणी येणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४, न्यायदान-११३-१ aNth (भारित), २०१४ ०२७२, 
०१-वेतन या लेखाशिर्षाखाली" खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ द्वारे प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः WRG १६२३/प्र.क्र.२५/का.९ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०२४०३०७१६४९३२१६१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NANDKISHOR LALLU MORE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8e6e6ef027afaf3 1 1b73f55b93d66802f7572a95024328e2d 
647f7ef65a9432a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69426D4C260E75A2AE012E47A93A468B42FD9B82A 
OB40FBCADEA1F0C509379CC, cn=NANDKISHOR LALLU MORE 
Date: 2024.03.07 16:58:33 +05'30" 


(नंदकिशोर GAR) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 


प्रति, 

१ 
२ 
३ 


~ 


मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

महालेखापाल-एक (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
नगरपाल GRY) कार्यालय, मुंबई, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

वित्त विभाग/व्यय-५ 

विधी व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४, २५, 

निवडनस्ती-का.९ 


oc 
to wo SS SS SS 


दु 
& 
9 


(३ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः MR १६२३/प्र.क्र.२५/का.९ 


शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक शेरिफ १६२३/प्र.क्र.२५/का. नऊ 


दिनांक :- ५ मार्च, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 'अ' 


अस्थायी पदे :- नगरपाल (शेरिफ) कार्यालय, मुंबई 


अ.क्र. पदनाम पदसंख्या पदे निर्माण करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 
1 कक्ष अधिकारी १ क्र.एसएचई-१००१/प्र.क्र.१०६/नऊ, दि.२५.०१.२००३ 
2 | लघुलेखकव सचिव १  'क्र.एसएचई-१०७६/१२४/१८, दि.०८.०३.१९७६ 
3 बेलिफ ब लिपिक ५. क्र.एसएचई-१००१/प्र.क्र.१०६/नऊ, दि.२५.०१.२००३ 
4 बेलिफ ब लिपिक २ _क्र.एसएचई-१००१/प्र.क्र.१०६/नऊ, दि.२५.०१.२००३अन्वये पुनर्जिवित 
5 बेलिफ ब लिपिक ३ क्र.ईएसटी-१००६/(१६७) नऊ, दि.२१.०९.२००६ 
| 6 | लेखापाल १  ।क्र.एसएचई-१००९/प्र.क्र.९५/का.नऊ, दि.२७.०६.२०१३ 
७ | रोखपाल a बुककिपर १  ।क्र.एसएचई-१००९/प्र.क्र.९५/का.नऊ, दि.२७.०६.२०१३ 
८ बेलिफ ब लिपिक १६ ।'क्र.एसएचई-१००९,/प्र.क्र.९५/का.नऊ, दि.२७.०६.२०१३ 
'एकूण पदे - ३० (तीस) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


